महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण 
महामंडळ मर्या., मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
नियमित कर्मचारी यांना भारत सरकारचा 
उपदान प्रदान अधिनियम-१९७२ आणि महाराष्ट्र 
शासनाचा उपदान प्रदान (महाराष्ट्र) नियम १९७२ 
लागू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. पीएचसी-०४१३/प्र.क्र.१०४/पोल-७, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०१७. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या., वरळी, मुंबई येथील 
नियमित कर्मचाऱ्यांना भारत सरकारच्या उपदान प्रदान अधिनियम, १९७२ व महाराष्ट्र शासनाचा 
उपदान प्रदान (महाराष्ट्र नियम १९७२ यामधील तरतुदी लागू करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या., वरळी, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील नियमित कर्मचारी यांना भारत सरकारचा उपदान प्रदान अधिनियम-१९७२ 
आणि महाराष्ट्र शासनाचा उपदान प्रदान (महाराष्ट्रा नियम १९७२ पुढील अटींच्या अधीन लागू 
करण्यात येत आहे:- 


१) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ यामधील कर्मचाऱ्यांकरिता 
सेवानिवृत्ती उपदान व मृत्यू उपदान यांच्यावरील कमाल मर्यादा रु.०७.०० लक्ष (रु. 
सात लक्ष) इतकी राहील. 

२) महाराष्ट्र राज्य WSR गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळातील कर्मचारी यांना 
उपदानाची रक्‍कम ही पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ यांनी स्वत:च्या 
निधीमधून रु.७.०० लक्ष च्या मर्यादेमध्ये देय राहील. याबाबत शासनाकडून कोणतेही 
दायीत्व देणार नाही. 


३. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.७५/साऊ, दिनांक 
०१.०७.२०१६ ला अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएचसी-०४१३/प्र.क्र.१०४/पोल-७, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥89॥0/959॥॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०३०२१४५३०१९६२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Swapnil Gopal 80156 


र्या DN: c=IN, o=Government Of 
S Wa p al | Maharashtra, ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad 


G O a | B O [| S 582f9b876d443b2654088832e43dcad21 
¢52a, cn=Swapnil Gopal Borse 
Date: 2017.03.02 14:54:06 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य US गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, 
वरळी, मुंबई. 
३. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/अहमदनगर. 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 
५. कार्यासन (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. कार्यासन (साऊ), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवड नस्ती (पोल-७), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


